मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास 
महामंडळ येथील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क 
पदांवर मंत्रालयीन विभागाव्यतिरिकक्‍त अन्य 
कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती 
देण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मौआम २०१७/प्र.क्र.५४/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६.१०.२०१८ 


वाचा : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही २०११/ 
प्र.क्र.१३७/कार्यासन-१२, दिनांक १७.१२.२०१६ 
शासन निर्णय : 
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ येथील गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क पदांवर 
मंत्रालयीन विभागाव्यतिरिक्त अन्य कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक १७.१२.२०१६ शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीस अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे : 


सह / उपसचिव (अ.वि.वि./कार्यासन-८) = | अध्यक्ष 
अवर सचिव (अ.वि.वि./कार्यासन-८) सदस्य 
कक्ष अधिकारी (अ.वि.वि./कार्यासन-८) सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने एका पदासाठी एक याप्रमाणे उमेदवाराची निवड केल्यानंतर नियुक्‍ती प्राधिकारी म्हणून 
अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यांच्या मान्यतेनंतर संबंधित गट-ब 
(अराजपत्रित) व गट-क मधील पदांवर प्रतिनियुक्ती देण्याबाबतचे आदेडा निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०१९१५१४०७५६१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने प een ना 


laharashtr 
| n es h ou=Mino pment Department 
@ postalCode=400032, st=Maharashi 


20=9cabb099fd0576208f4caa310d2e786 
0201ab5363a2133e0927ff26c0f016fdf, 


2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E12 
(0 Nn a Va n e 49D39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B5 
2018.10.19 15:17:36 +05'30 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ 
) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) निवडनस्ती (कार्यासन-८) 


